जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic 
Plan) तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात 
आलेल्या समित्यांची संरचना सुधारित करुन 
समित्यांचे पुर्नगठन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. : डिएपी - १०२३/प्र.क्र.९८/का.१४८१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डिएपी - १०२३/प्र.क्र.९८/का.१४८१, 

दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 
प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था ही भारतातील आघाडीची राज्यस्तरीय अर्थव्यवस्था 
आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या मा. पंतप्रधानाची संकल्पना 
साकारण्याकरिता महाराष्ट्रानेही राज्याची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत 
उंचावण्याचे ध्येय निश्चित केलेले आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी “जिल्हा 
विकास आराखडा” (District Strategic plan) तयार करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. जिल्हा 
विकास आराखडा तयार करणे व त्याला गुणात्मक सहाय्य देणे यासाठी नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक डिएपी - १०२३/ प्र.क्र.९८/का.१४८१, दिनांक २० एप्रिल, २०२३ अन्वये 
जिल्हा व राज्यस्तरावर विविध समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. 

तसेच राज्याच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल देखील नुकताच जाहीर झाला 
आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालामध्ये काही विशिष्ट क्षेत्रांवर अधिक भर देण्यात 
आलेला असून त्यामध्ये पर्यटन, कृषी, माहिती व तंत्रज्ञान, उत्पादन, सेवा, 
बांधकाम,उद्योग,व्यवसाय, ऊर्जा, कौशल्य विकास इ. घटकांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात 
आलेला आहे. या घटकांशी संबंधित क्षेत्र/उपक्षेत्रांच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय कार्यकारी 
समितीमध्ये तसेच राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीने छाननी केलेल्या जिल्हा विकास 
आराखडयांना अंतिम मान्यता देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्च स्तरीय 
समिती(५७७९ Committee) मध्ये संबंधित विभाग प्रमुख/सचिवांचा समावेश असणे आवश्‍यक 
आहे. 

राज्याची अर्थव्यवस्था १ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा 


विकास आराखड्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या “राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी - १०२३/प्र.क्र.९८/का.१४८१ 
(State Level Executive Committee) ” तसेच “उच्चस्तरीय समिती (Apex Committeee)” 
या दोन समित्यांच्या संरचनेत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास 


अनुसरुन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा विकास आराखडा तयार करणे व त्याला गुणात्मक सहाय्य देणे यासाठी शासन 
निर्णय क्रमांक डिएपी - १०२३/प्र.क्र.९८/का.१४८१, दिनांक २० एप्रिल, २०२३ अन्वये स्थापन 
करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (State Level Executive Committee) ची 
तसेच “उच्चस्तरीय समिती (Apex 0011॥॥७886)” ची संरचना सुधारित करुन पुढील प्रमाणे 


सदर समित्या पुर्नगठीत करण्यात येत आहेत. 


१) राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (State Level Executive Committee) कार्यकारी समिती (State Level Executive Committee 


मुख्य सचिव अध्यक्ष 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (कृषि) सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) सदस्य 
प्रधान सचिव (उद्योग) सदस्य 
प्रधान सचिव (नगर विकास-२ सदस्य 
प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) सदस्य 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) सदस्य 
प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण सदस्य 
प्रधान सचिव (पर्यटन) सदस्य 
प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सदस्य 
प्रधान सचिव (वैद्यकीय शिक्षण) सदस्य 
प्रधान सचिव (कौशल्य विकास) सदस्य 
प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) सदस्य सचिव 
सचिव (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय) सदस्य 


२) उच्चस्तरीय समिती (Apex Committee): 


मा. मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
मा. उप मुख्यमंत्रीतथा मंत्री (गृह) उपाध्यक्ष 
मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) उपाध्यक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी - १०२३/प्र.क्र.९८/का.१४८१ 


मुख्य सचिव सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (कृषि) सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) सदस्य 
अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) सदस्य 
प्रधान सचिव (उद्योग) सदस्य 
प्रधान सचिव (नगर विकास-२ सदस्य 
प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) सदस्य 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) सदस्य 
प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण सदस्य 
प्रधान सचिव (पर्यटन) सदस्य 
प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सदस्य 
प्रधान सचिव (वैद्यकीय शिक्षण) सदस्य 
प्रधान सचिव (कौशल्य विकास) सदस्य 
प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) सदस्य सचिव 
सचिव (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय) सदस्य 


२. राज्य स्तरीय समिती व उच्च स्तरीय समिती या दोन्ही समित्यांची कार्यकक्षा नियोजन 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक डीएपी १०२२/प्र.क्र.९८/का.१४८१, दिनांक २० एप्रिल, 2023 मध्ये 


नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतां 
२०२४०१३११६२८३०१९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 1 3f7661ed3b2a95e 
83e386485fff4c21e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KH F D KA R serialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA10E31F82BD40A 
9631D2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2024.01.31 16:27:45 +05'30" 
(नितीन खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी - १०२३/प्र.क्र.९८/का.१४८१ 


विभागीय आयुक्त (सवी 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 
आयुक्त, महानगर पालिका (सर्व) 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव 


. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 
. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (सवी 

. निवासी उपजिल्हाधिकारी (सर्वी 

. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सर्व) 

. उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय (सवी 

. निवड नस्ती, का-१४८१, नियोजन विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


